स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतर्गत मंजुर 
बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा आढावा 
घेण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.१७७/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१. झासन निर्णय क्रंमाक- ग्रापंई-२०१७/प्र.क्र.२४६/बांधकाम-४, दि.२३ जानेवारी, २०१८ 


२. शासन निर्णय क्रंमाक- ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/ बांधकाम-४, दि.२ नोव्हेंबर, २०१८ 


परिपत्रक : 


राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा 
ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी “मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजना” वाचा मधील संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 
आली आहे. ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्‍यकता व त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या 
स्रोतांची मर्यादा विचारात घेऊन मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत 
स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ४२५२ ग्रामपंचायतींपैकी १७४८ ग्रामपचायतींना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


02. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत स्वत:ची कार्यालय 
नसलेल्या ४२५२ ग्रामपंचायतींमधून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या १७४८ ग्रामपंचायतींपैकी २५६ 
ग्रामपंचायतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत १४९२ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम 
पूर्ण करण्यासाठी तसेच, उर्वरीत प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या २५०४ ग्रामपंचायत इमारतींच्या 
बांधकामाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरुन निदेश आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२२३/प्र.क्र.१७७/बांध.-४ 


०३. उक्त नमुद १४९२ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम माहे मार्च, २०२४ 
अखेर पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय बाबींची तरतूद करण्याकामी सदर कामांच्या बांधकामाची अद्ययावत 
माहिती अवगत करण्याबाबत सुचित केले आहे. त्यास अनुसरुन प्रधान सचिव यांनी दिलेल्या सुचनांनुसार 
खालीलप्रमाणे आढाव्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 


अ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्तरावर साप्ताहिक तालुका निहाय आढावा घेतील. 

आ) उपायुक्त (विकास) यांचे स्तरावर मासिक जिल्हा निहाय “विवरणपत्र अव ब” जिल्हा 
परिषदांकडून अहवाल प्राप्त करुन विभागाचा (जिल्हानिहाय) एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करतील. 

इ) स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत प्रधान सचिव यांचे 
स्तरावर जिल्हा निहाय आढावा घेतील. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमुद सुचनांबाबत उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय तसेच, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं), जिल्हा परिषद यांनी तंतोतंत पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी व वेळोवेळी शासनास अनुपालन सादर करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१३०४४६१२२० असा आहे. 
हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.09.26 15:21:29 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्विय सहाय्यक, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

. उपायुक्त (विकास), सर्व विभाग. 


Cc 4Av AD -0 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२२३/प्र.क्र.१७७/बांध.-४ 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

६. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

७. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं), जिल्हा परिषद, सर्व. 

८. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

९. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम, लघुपाटबंधारे, पाणी पुरवठा विभाग), जिल्हा परिषद, सर्व. 
१०.सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यंत्रणा. 

११.गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सर्व. 

१२.ग्राम विकास विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने. 

१३.निवडनस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत निधी मागणीचा तपज्ील 


परिशिष्ट अ (जिल्हानिहाय) 
विभाग : 
ee बांधकामांची भौतिक प्रगती 
मंजूर यी 
अ. | जिल्हा | ग्रामपंचा काया म कामावर झालेला प्रत्यक्ष 
आदेश क्र. व वितरीत निधी खर्चाची टक्केवारी शेरा 
क्र. परिषद | यतींची दिनांक बांधकामाची खर्च 
ं दिनांक | काम अद्याप सुरु नाही| काम सुरु ee 
17 टक्केवारी 
a 2 3 gy yg 6 9 टॅ aa शिला |. अ. || 
सही / 
परिशिष्ट ब (ग्रामपंचायतनिहाय) 
विभाग : 
1” पि ग्रामपंचायतीचे शासनमंजुरी| Peewee] TTT ज्च्ञ्च 
वट दिनांक कडकड बांधकामांची भौतिक प्रगती 
अ दिलेला कार्यारंभ FI खर्चाची र्ण 
"| जिल्हा | तालुका आदेश क्र. व वितरीत निधी | झालेला होण्याचा 
क्र. प्रशासकीय seni बांधकामाची टक्केवारी 
दिनांक द्या बांधकामा प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षित 
मान्यता काम सुरु नाही| काम सुरु दिनांक 
ony टक्केवारी दिनांक 
नाक 
a 2 3 हू ५ १ ७ टॅ ९ शकि षि 92 93 ve 


सही / 


